राज्यात कोल्हापूर येथे तिसरी भारत 
बटालियन ची निर्मिती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ ३१०९/२५१/प्र क्र ८५/पोल-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ८ डिसेंबर, २०१० 


संदर्भ :- १) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र १६०११/६/२००६ /पी.एफ 
४(२) दिनांक २६ जानेवारी, २००९ 
२) अपर पोलीस महासंचालक, राजय राखीव पोलीस बल यांचे पत्र क्र अपोमसं/ 
रारापोबल /०३/भाराब/३/२००८/६७६ दिनांक ३ मार्च, २००९ व १२ मार्च,२०१० 

प्रस्तावना :- राज्य शासनास कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असलेली त्यांचे कर्तव्ये वेळेवर व 
परिणामकारक पार पाडता यावी, या दृष्टीकोनातून निधी उपलब्ध व्हावा तसेच इतर राज्यांनाही 
मदत करता यावी. यासाठी केंद्र शासनाने त्यांच्या वर संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद केलेल्या 
पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्यात तिसरी भारत बटालियन स्थापन करण्याबाबत निदेश दिले आहेत. 
वरीलप्रमाणे निदेश देताना सदरहू बटालीयन उभारणी करीता येणाऱया एकूण रु. १७.८५ करोड 
खर्चापैकी ७५% खर्च म्हणजेच रु.१३.३८७५ करोड (रुपये तेरा करोड अडतीस लाख पंच्चाहत्तर 
हजार) इतक्या रकमेची प्रतिपूर्ती केंद्र शासनामार्फत केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या व्यतिरिक्त 
भांडवली खर्चावरील ५०% परंतु (जागेच्या किंमती व्यतीरिक्‍त) जास्तीस जास्त रु.१५.०० करोड 
मूलभूत सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाचा तपशिलवार अहवाल सादर केल्यावर केंद्र शासनामार्फत 
प्रतिपूर्ती करण्यात येईल. सदरचा खर्च हा सहाय्यक अनुदान म्हणून देण्यात येईल. तसेच शस्त्रात्रे 
व दारुगोळा तसेच दळणवळणाकरीता व विशेष यंत्र सामुग्री करीता प्रति कॉय रुपये ३.०० कोटी 

या प्रमाणे दोन कमांडो कॉय करिता रुपये ६.०० कोटी अतिरिक्‍त निधीची सुध्दा प्रतिपूर्ती 
करण्यात येईल. सदर साधनसामुग्री व यंत्रसामुग्री केंद्र शासनाच्या स्तरावर अंतिम करण्यात येईल. 
वरील बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यात कोल्हापूर येथे तिसरी भारत बटालियन निर्माण 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. | 
शासन निर्णय:- महाराष्ट्र राज्यात तिसरी भारत बटालिन स्थापन करण्याबाबत राज्य 
मंत्रिमंडळाच्या सहयाद्री अतिथीगृह येथे दिनांक २६.१०.२०१० रोजी झालेल्या बैठकीत सर्वागिण 


C:\Nagnur 2010\SK\DS ShindeGR Cr 85111.2009 1 


ji करण्यात आला. त्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात कोल्हापूर येथे 


तिसरी भारत राखीव बटालियन स्थापन करण्यास शासन या द्वारे मान्यता देत आहे. 


या बटालियनचे स्वरुप खालीलप्रमाणे राहील. 


अ) 


ब) 


क) 


ड) 


3) 


ane राखीव बटालियनकररता शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
“अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे विविध सवर्गातील त्यांच्या समोर 
दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे वेतनश्रेणीतएकूण १००७ पदे नव्याने निर्माण करुन 
भरण्यात यावीत. शिवाय या पदांना शासन वेळोवळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे 
इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 

ही बटालियन या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मध्ये 
दर्शविण्यात आलेली वाहने, बिनतारी उपकरणे, शस्त्रे व दारुगोळा इत्यादी 
साठी विहित केलेल्या प्रमाणकानुसार करण्यात यावी. ही बटालीयन उभी 
करण्यासाठी येणाऱ्या अनावर्ती खर्चाचा तपशील विवरणपत्र “क” मध्ये 
दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे राहील. 

या बटालियन करिता होणारा वार्षिक आवर्ती खर्च तसेच लागणा-या मूलभूत 
सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मिळणार्‍या सहाय्यक 
अनुदाना व्यतिरिक्‍त इतर भांडवली खर्च राज्य शासनास सोसावा लागेल. 

या बटालियनवर प्रथम अधिकार केंद्र शासनाचा राहील आणि आवश्यतेनुसार 
देशात कोठेही बटालियन तैनात करण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र शासनाचा राहील. 
राज्य शासनावर केंद्र शासनाचा निर्णय बंधनकारक राहील. 

महाराष्ट्राव्यतिरीक्त ही बटालियन इतर राज्याच्या विनंतीप्रमाणे मोहिमेवर 
पाठविल्यास, त्यावर होणारा आवर्ती खर्च संबंधित राज्यांकडून घेण्यात यावा. 
केंद्र शासनाने ज्या राज्यास सूट दिली आहे, अशा राज्यामध्ये, त्या राज्याची 
संमती न घेता, ही बटालियन त्या राज्यात मोहिमेवर पाठविल्यास त्यावरील 
आवर्ती खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्र शासन राज्य शासनास करेल. इतर परिस्थितीत 


संबंधित राज्यानी बटालियनवरील खर्च करावा. 


C:\Nagpur 2010\SK\DS ShindeGR Cr_85[1].2009 2 


ह या बटालियन मध्ये भरती केलेल्या उमेदवारासाठी केंद्र शासनाने तयार केलेल्या 
मूलभूत पाठयक्रमानुसार प्रशिक्षण देण्यात यावे. ज्यामुळे तीची कार्यक्षमता 
कमी होणार नाही. 

य) प्रत्येक बटालियन मधील दोन तुकडयांना कमांडो कॉय म्हणून प्रशिक्षण देण्यात 
येईल याची खातरजमा करण्यात यावी. 

2. या बटालियन करिता भरती प्रकिया करण्याकरिता निवड मंडळ गठीत करण्यात 
यावे. या निवड मंडळात केंद्रीय पोलीस दलातील समादेशक दर्जाचा अधिका-याचा केंद्र 
शासनाचा प्रतिनिधि म्हणून एका सदस्याचा समावेश करण्यात यावा. या अधिका-याची नियुक्‍ती 
करण्यासाठी दोन माहिने अगोदर केंद्र शासनास कळविण्यात यावे. जेणेकरुन केंद्रीय पोलीस दल 
संबधित अधिका-यास वेळेवर हजर राहणेबाबत कळवील. 

३. राज्य शासनाने भरती प्रक्रिया दरम्यान पुढील उपाय योजनेचे पालन होईल यांची खात्री 
करावी. 

a ) सदर बटालियन सर्व समावेशक आहे आणि ती देशातील कोणत्याही भागात सेवा 
करण्यास तत्पर असावी 

ब) अतिरेक्यांनी केलेल्या हिसांचारामुळे आपद्‌ग्रस्त झालेल्या अधिसूचित केलेल्या 
जिल्हयातील उमेदवारामधून या बटालियन मधील ३०% पदे भरण्यात येतील. 
तसेच पदे भरतांना आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे 

क) अतिरेकी कारवाईमुळे आपद्ग्रस्त झालेले उमेदवार भरतीपासून वंचित राहू नये 
म्हणून भरती प्रकिया अनेक केंद्रामधून करण्यात यावी. 

उ. बटालियनला मंजूरी मिळाल्यापासून दोन वर्षात भरती प्रकिया पूर्ण करण्यात 
यावी. आणि बटालियन उभी करण्याबाबतचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल राज्य शासनाने केंद्र 
शासनास पाठवावा. केंद्र शासनास दिलेली मंजूरी मागे घेण्याचा अधिकार राहील. 
ष्‌. केंद्र शासनामार्फत बटालियन उभा करण्यासाठी खालील प्रमाणे (रुपये १३.३८७५ 


कोटी) राज्य शासनास अनुदान देण्यात येईल. 


| 


अ) 


ब) 


क) 
ड) 


3) 


सुरुवातीला भरतीबाबत अधिसूचना निर्गमित करुन त्याची प्रकाशित प्रत केंद्र 


शासनास सादर केल्यावर उपरोक्त दर्शविण्यात आलेल्या रकमेच्या २५% 


_ अनुदान दिले जाईल. 


भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आणि ६०% रक्कम खर्च झाल्याचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र 

सादर केल्यावर २५% अनुदान देण्यात येईल. 

प्रशिक्षणार्थीना संपूर्ण प्रशिक्षण दिल्यानंतर २५% अनुदान दिले जाईल. 

सर्व arith पूर्तता केल्यावर २५% अनुदान दिले जाईल. 

यासोबत मूलभूत सुर्वाधा हत्यारे दारुगोळा, वाहतूक, दळणवळणाची साधने 
उपलबध करुन देण्यासाठी केलेल्या खरचपिकी ५०% रक्‍कम परंतु कमाल रुपये 
१५.०० कोटी इतक्या रकमेचा हप्ता, खर्चाचा सविस्तर तपशील सादर केल्यानंतर 
राज्य शासनास केंद्र शासनामार्फत देण्यात येईल. तसेच राज्यात दारुगोळा व 
दळणवळणकरिता व विशेष यंत्रसामग्रीकरिता दोन कॉयकरिता प्रति कॉय रु.३ 
कोटी याप्रमाणे रु.६ कोटी अतिरिक्‍त निधीची सुद्धा प्रतिपूर्ती केंद्र शासन करील. 


सदर बटालीयन उभी करण्यासाठी झालेली प्रगती व केलेला खर्च विचारात घेऊन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी वरील परिच्छेदात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे 
खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे वेळीच पाठपुरावा करुन ती मिळविण्याची 
कार्यवाही करावी. 


io. 


वरील बटालियन कार्यान्वित करण्यासाठी होणाऱ्या आवर्ती रु.२८.६० कोटी (रुपये 


अठ्ठावीस कोटी साठ लाख) व अनावर्ती रु.७७.५७ (रुपये सत्त्याहत्तर कोटी सत्तावन्न लाख) अशा 


एकूण रु.१०६.१७ कोटी (रुपये एकशे सहा कोटी सतरा लाख) इतक्या खर्चास याद्वारे मान्यता 


देण्यात येत आहे. यासाठी मागणी क्रमांक बी-१ प्रधानशीर्ष २०५५-पोलीस-११८-विशेष सुरक्षा गट 


(००)(०१) भारत राखीव बटालियन (२०५५ ०४७१) या लेखाशीर्षाखाली आवश्यकतेनुसार 


आवर्ती व अनावर्ती खर्चासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात यावी व त्यावर झालेला खर्च 


त्याच लेशाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


८. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९६/१० व्यय-७, 


दि.१२.१०.२०१ अन्वये मान्यता घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक :::: :.:-: 


संकेतांक २०१०१२०३२०४३२३००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


A wt 
(नं.म.शिर्द) 
उप सचिव गृह विभाग 
प्रति, | 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-१ महाराष्ट्र (लेखा व परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
सर्व पोलीस आयुक्‍त, 
सर्व पोलीस अधीक्षक 
सर्व पोलीस घटक प्रमुख 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 
_ सह संचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 
वित्त विभाग (व्यय-७) अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-$०/, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
गृह विभाग, पोल-१ व पोल-१अ/बीयुडी-१/पोल-४/पोल-५ (अ)/पोल-७/ 
संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती- पोल-३ 


C:\Nagour 201 0\SK\DS ShindeGR Cr 85111.2009 5 


E Way" 
तिस-या भारत राखीव बटालियनसाठी आवश्यक तपशील (आकडे रुपयात ) 
1.36 पदनाम पद 


w 


1. ता 
स्नेक 
सहायक समादेशक 
पोलीस उप अधिक्षक (er कमोडर 
a 
16 
GE 20007500 8 
cm 
om 
tata अधिकारी 
oo 
pare =" 
सहायक ex ca 
es 
गोबी pers 
a 
खण व्रि [17 
बिनतारी संदेश विभाग 


WF -. _ पदनाम 


पद 1 सुधारित वेतनसंरचना ____ । वेतन संस्चना 
ग 


see ae त्मात) 
२ | पोलीस उपनिरिक्षक 2 9300-34800 4,300 

नि (अभियांत्रिकी-१ व वाहतूक-१ ) aa 

पोलीस हवालदार (अभियांत्रिकी) 2400--500 वि. वे. 

तरस पोलीस शिप 


es, - | - 


विवरणपत्र-ब 


सदर बटालियन कार्यान्वित करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे आवश्यक असलेली वाहे, 
वायरलेस उपकरणे, हत्यारे आणि दारुगोळा खरेदी करण्यास शासन याद्वारे प्रशासकीय मान्यता दैत 


आहे. 


अ) वाहने :- 
| a 
, | eee 
वायरलेस उपकरणे :- 
२ डब्ल्यू erat सेट्स 
Pears ste 
छु ७२ 
हत्यारे व दारुगोळा 


संख्या 


5 
re 
Z 


कार्बाइन्स ९ एमएम 
मोर्टास्‌ ५३१ एमएम 
| 


: 
६ | 7.02 एमएम एसएलआर 
(सोलटयुब अँटचेमेंट) 


क कक ९ ९११३ १ काट ह (१... 1.39 fs GETTING << 


विवरणपत्र-क 


अनावर्ती खर्चाची तपशील दर्शविणारे विवरणवत्र 


ह यकी 


परेड मैदान व खेळाचे मैदान विकसित ।3,900,000.00 
करणे 


क्‍्लोरिक १ बटालियनसाठी 6970242 
कक्‍्लोरिंग वर्ग-४ कर्मचाऱ्यासाठी 198472 


कॅन्टीनवरील खर्च | 67230 


जड वस्तु व व इतर वस्तु 900000 
२५ | रुग्णालय विभाग, अपेक्षित खर्च 200610 
775690248/- 


